महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन 
शाखा) मधील उपशिक्षणाधिकारी व 
तत्सम या पदावर पदोन्नतीस नकार 
कळविवाल्यामुळे निवडसूची वर्षे २०२०- 
२१ मधून नाव वगळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: निसुची-३६२२/प्र.क्र.३२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र.३०३/ 
का-१२, दिनांक १२.०९.२०१६ 
२. शा.शि. व क्री. विभाग, शासन आदेश क्रमांक: निसुची-३६२२/प्र.क्र.३२/प्रशा-२ 
दिनांक २३.०६.२०२३ 


शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (प्रशासन शाखा) मधीळ उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम 
संवर्गातील रिक्‍त पदांवर निवडसूची २०२०-२१ मध्ये श्री. अरविंद सातव, मुख्याध्यापक, 
जि.प.हायस्कुल पिंपळगांव, बुलढाणा यांच्या पदोन्नतीने पदस्थापनेचे आदेश निर्गमित करण्यात 
आलेले आहे. श्री. अरविंद सातव यांनी त्यांच्या कौटुंबिक अडचणीमुळे त्यांच्या दिनांक निरंक 
रोजीच्या अर्जान्वये पदोन्नतीस नकार कळविला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 
१२.०९.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील ५ येथे नमूद तरतूदीनुसार श्री. अरविंद सातव यांचे 
नाव निवडसूची वर्ष २०२०-२१ मधून वगळण्यात येत आहे. सबब श्री. अरविंद सातव यांना 
पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबतचे दिनांक २९.१२.२०२२ रोजीचे आदेश रद्द करण्यात येत 
आहेत. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. 
२०२३११२०१५१५०३०२२१ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
T | KA R A M WA M A N et <ovERENTOF MAAS SCHOOL 


20=340ec5e34f4f31b01be0869a230e89b14739b1c38b24cff0 
a! 


dd Of8088e0c3 Cod st=Maharashtra, 
K A R Pp A T E INumber=9395C596B57 A69FE04109B8C8191E7389CFFSEDA3 
FAC16C6F8263BE7FBBD319D, RAM WAMAN KARPATE 
2023.11.20 15:15:09 +05'30' 
(टि. वा. करपते ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः निसुची-३६२२/प्र.क्र.३२/प्रशा-२ 


४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंब 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा . विधानसभा , विधानपरिषद व संसद सदस्य 
मा . मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 
१०. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 
११. प्रधान सचिव ( शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
१२. आयुक्त ( शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
१३. राज्य प्रकल्प संचालक , महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद , चर्नी रोड , मुंबई 
१४. सहसचिव / उपसचिव ( विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेत्तर/ 
समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
१५. सर्व शिक्षण संचालक 
१६. अध्यक्ष , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
१७. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
१८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 
१९. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / योजना) 
२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२१. सर्व अधिक्षक , वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक ) 
२२. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
२३. सर्व कार्यासने , शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
२४. निवड नस्ती , प्रशा -२ , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


